“महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान- 'मित्र' 
(Maharashtra Institution for Transformation- 
‘MITRA) या अनुषंगाने नियोजन विभागात 
उघडण्यात आलेल्या नवीन लेखाशीर्षास मान्यता 
देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.५१/का.१४१२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा: शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक: नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.५१/का.१४१२ 
दिनांक: ११ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना:- 

नीति आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मशान- 'मित्र' (Maharashtra 
Institution for Transformation- ‘MITRA’) ही संस्था नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. नीतिआ- 
२०२२/प्र.क्र.३७ (भाग-१) /१४१२, दि.११.११.२०२२ अन्वये स्थापन करण्यात आली आहे. नीति 
आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत मात्र राज्याच्या गरजांची दखळ घेत खाजगी क्षेत्र व अशासकीय संस्थांच्या 
सहभागाद्वारे राज्याचा जलद आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे हा 'मित्र' च्या स्थापनेचा हेतू आहे. 

सदर योजनेसाठी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी नियोजन विभागांतर्गत स्वतंत्र लेखाशीर्ष 
उघडण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान- 'मित्र' (Maharashtra Institution for Trans- 
formation- ‘MITRA’ या योजनेसाठी नवीन लेखाशीर्ष सुरु करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 
मागणी क्रमांकः  ओर-०७ 
प्रधान लेखाशिर्ष: ३४५१- सचिवाळलयीन - आर्थिक सेवा 
00 
१०२, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूजान फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान 'मित्र' 
(00) (09) महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूजान फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान 'मित्र' 
०१, वेतन 
०६, दूरध्वनी, वीज, पाणी 
१०, कंत्राटी सेवा 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च 
१३, कार्यालयीन खर्च 
१४, भाडेपट्टी व कर 
१६, प्रकाशने 
१७, संगणक खर्च 
२१, सामग्री व पुरवठा 
२४, पेट्रोल, तेल, वंगण 
२६, जाहिराती व प्रसिध्दी 
२८, व्यावसायिक सेवा 
५१, मोटार वाहने 


शासन निर्णय क्रमांकः नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.५१/का.१४१२ 


२. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक:५००१/अर्थसंकल्प -१६, 
दि.१.१२.२०२२ अन्वये व महालेखापाल यांच्याकडीळ अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक: सं: ख.वि/चा-१/ 
नियोजन विभाग/ यूओआर-१२८/२०२२-२३/६४०, दि.२८.११.२०२२ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१२०५१८३०४८१०१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DHANANJAY 
RAMESHRAO oe Ate 
Pp U RA D U PA D H YE PURADUPAONTE cn=DHANANJAY RAMESHRAO: 


05 18:33: 


(ध. र. पुराडउपाध्ये ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by DHANANJAY RAMESHRAO PURADUPADHYE 
DN: c=IN, ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


t=Mi ht 


प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


) 

) 

) 

) 
५) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AY 


८ 0८ ww 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा /विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.संसद सदस्य/ विधानसभा, विधान परिषद (सर्व) 


Nn S&S O&M 


vo 


90) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
११) अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (सवी, मंत्रालय, मुंबई 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
१४) विभागीय आयुक्त, (सर्व) 

१५) जिल्हाधिकारी (सवी 

१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१७) जिल्हा नियोजन अधिकारी (सवी 

१८) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१९) वित्त विभाग (व्यय-८) (अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

20) संचालक, लेखा व कोषागारे , मुंबई 

२१) अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

२२) स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२३) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

२४) उप सचिव (का.१४२४/का.१४२५/का.१४२६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५) निवडनस्ती, का.१४१२, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


/003706९552705490१2250085530914649८72८802309 
१०131: 


shtra, 
'5C4560EDC2AE9B75404 


